महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.८४/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २४ जून, २०१९ 


आदेश 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध बदळी अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार श्री. मो.बा.ताशिलदार, 
अवर सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग यांची प्रशासकीय कारणास्तव सामान्य प्रशासन विभागात बदली 
करण्यात येत आहे. 

२. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. श्री. मो.बा.ताशिलदार, अवर सचिव यांना मृद व जलसंधारण 
विभागाने सामान्य प्रशासन विभागात रूजू होण्यासाठी तत्काळ कार्यमुक्त करावे. 


३. सदर शासन sea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०६२४१५५९५७४२०७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Gaj Gurav 
Gt 


Gajanan 0721 ल 


tion Department, postalCode=400032 
41ada8a72725a47b4f0, 


B h | mM fa (0 G U fav ber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659 
'360f73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajal im. 


ite: 2019.06.24 16:05:43 +05'30' 


( ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


17 3b0795ae988a7c005050f9180a8021798aScled 


प्रति, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स. व मुख्य निवडणूक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्र.स./सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सह/उप सचिव (आस्थापना), मृद व जलसंधारण विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

७ श्री.मो.बा.ताशिळदार, अवर सचिव (संबंधित विभागामार्फत) 

८) निवड नस्ती कार्या.१४ 


